लेखाशिर्षात बदल 
स्मार्ट ग्राम योजनेचे “आर. आर. (आबा) 
पाटील सुंदर गाव पुरस्कार योजना” मध्ये 
झालेले रुपांतर. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्माग्रायो-२०२०/प्र.क्र.३९/योजना-११ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : ३१ मे, २०२१. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः स्माग्रायो-२०१५/प्र.क्र.१५१-अ/योजना-१, दि.२१.११.२०१६. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः स्माग्रायो-२०२०/प्र.क्र.३९/योजना-११, दि.२०.०३.२०२०. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील ग्रामपंचायतींना त्यांच्या क्षमतेनुसार, शासनाच्या विविध योजनेच्या अंमलबजावणी 
करुन स्वच्छता, व्यवस्थापन, दायित्व, अपारंपारीक ऊर्जा आणि पर्यावरण व पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाचा 
वापर अशा बाबीवर गुणांकन देऊन स्मार्ट ग्राम निवड करण्यास व जिल्हा स्मार्ट ग्राम व तालुका स्मार्ट 
ग्राम पुरस्कार देण्याबाबत शासनाने दि.२१.११.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे. 


२. माजी उपमुख्यमंत्री आर.आर.(आबा) पाटील यांनी ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात बहुमुल्य 
योगदान दिलेले आहे. ग्रामीण विकासातील त्यांचे योगदान विचारात घेऊन राज्यात राबविण्यात येत 
असलेल्या स्मार्ट ग्राम योजनेस आर.आर.(आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजना असे नाव देण्यास 
दि.२७ फेब्रुवारी, २०२० रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत दि.५ ARG, २०२० रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ 
बैठकीच्या इतिवृत्तास मंजूरी दिली आहे. त्यानुषंगाने स्मार्ट ग्राम योजनेच्या नावात आर.आर.(आबा) 
पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजना असे नाव देण्याबाबतचा निर्णय संदर्भाधिन दि.२०.३.२०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला. त्यानुषंगाने सदरहू योजनेच्या लेखाशिर्षामध्ये सुधारणा करण्याची 
बाब विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

स्मार्ट ग्राम योजनेस आर.आर.(आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजना असे नाव 
देण्याबाबतचा निर्णय दि.२०.३.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला. 
२. त्यानुषंगाने सदरहू योजनेच्या लेखाशिर्षामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्माग्रायो-20220/प्र.क्र.39/योजना-11 


मागणी क्रमांक-एल->२ 


सध्याचे लेखाशिर्ष नविन लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक-एल-३ मागणी क्रमांक-एल-३ 
२५१५, इतर ग्रामविकास कार्यक्रम, २५१५, इतर ग्रामविकास कार्यक्रम, 

१९८, ग्रामपंचायतींना सहाय्य, १९८, ग्रामपंचायतींना सहाय्य, 
(00) (09) स्मार्ट ग्राम योजनेची अंमलबजावणी (00) (09) आर.आर.(आबा) पाटील सुंदर गांव 
करण्यासाठी पंचायत राज संस्थांना सहायक पुरस्कार योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी 

अनुदाने (२५१५ १६७७) पंचायत राज संस्थांना सहायक अनुदान 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२५१५ १६७७ 


३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) 


Demand No.L-3 


For May be Read as 
2515-00-198-(00) (01)-Grant-in-aid to 2515-00-198-(00) (01)-Grant-in-aid to 
panchayat Raj Institutions for Implementation of panchayat Raj Institutions for Implementation of 
Smart Gram Yojana (2515 1677) R.R.(Aaba) Patil Sunder Gaon Puraskar Yojana 
(2515 1677) 
३. सदरचा शासन निर्णय महालेखापाल कार्यालयाचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक.सं.ख.वि./चा- 


१/ग्रा. वि.वि.ज.सं.वि./यु ओ आर -३३/२०२०-२१/२७८, दि.११.१.२०२१ व वित्त विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १३४/२१/व्यय-१५, दि.२२.०२.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे 
Os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५३११५०३३५१७२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by subhash Uttam Rathod 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


S U b h a S h ou=Rural Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4900ceadef378ce6953fc366d818 


U tt am R a t h O d c664ad0c54be36d6234bdc213e86d85816 


८2, cn=subhash Uttam Rathod 
Date: 2021.05.31 15:12:48 +05'30' 


सुभाष राठोड 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्माग्रायो-20220/प्र.क्र.39/योजना-11 


३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.विरोधी पक्ष नेता (विधान परिषद/विधानसभा), यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 

सर्व विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०. निवासी लेखा अधिकारी 

११. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (सर्व) 

१२. मा.अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सवी 

१३. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१४. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

१७. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१८.सर्व जिल्हा परिषदांचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत). 

१९. अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१७),मंत्रालय, मुंबई-३२. 

20, अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२१. निवड नस्ती (योजना-११) 


oN 0 mM 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


